महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आंदोलनातील 
हुतात्म्यांच्या वारसांना निवृत्तीवेतन व इतर 
आर्थिक लाभ... 

वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ मधील नोव्हेंबर-डिसेंबर, 
२०२१ या ०२ महिन्याकरिता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक, क्रमांक : बीयुडी-१८२१/प्र.क्र.२३/२०२१/३६ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२१ 


संदर्भ :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बियुडी-१८१४/प्र.क्र.९६/२०१४/३६, दि.२१.०४.२०१५. 
) शासन परिपत्रक, सा.प्र.वि., क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.८९/२०२१/२५, दि.०८.०४.२०२१ व दि.२४.०६.२०२१. 
३) शासन निर्णय, वि.वि., क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१, दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१. 
४) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीयुडी-१८२१/प्र.क्र.२३/२०२१/३६, दि.२९.०४.२०२१. 
) 
) 
) 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीयुडी-१८२१/प्र.क्र.२३/२०२१/३६, दि.१०.०६.२०२१. 
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीयुडी-१८२१/प्र.क्र.२३/२०२१/३६, दि.०२.०८.२०२१. 
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीयुडी-१८२१/प्र.क्र.२३/२०२१/३६, दि.१४.१०.२०२१. 


& 
9 


शासन परिपत्रक :- 


" मागणी क्र.ए-५, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम- 
१०२-सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृतीवेतन - (००) (०३) महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांचे 
वारसांना निवृत्तीवेतन ( 2234 २४९३) " या लेखाशीर्षाअंतर्गत प्रत्येकी रु.१०,०००/- दरमहा निवृत्तीवेतन, रु.५००/- 
प्रवासखर्च व रु.५,०००/-इतर अनुषंगिक लाभ अदा करण्यासाठी सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षासाठी एकूण 
रु.१७,५७,०००/- (रुपये सतरा लक्ष सत्तावन्न हजार फक्त) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर केलेली आहे. त्यापैकी 
माहे एप्रिल, २०२१ या ०१ महिन्याचा खर्च भागविण्याकरीता उपलब्ध झालेल्या अनुदानातून दरमहा निवृत्तीवेतन व 
वार्षिक प्रवासभत्ता यासाठी रु.१,४७,०००/- (रुपये एक लाख सत्तेचाळीस हजार फक्त), माहे मे व जून, २०२१ या ०२ 
महिन्यांसाठी प्रत्येकी रु.१०,०००/- दरमहा निवृत्तीवेतनासाठी असे एकूण रु.२,८०,०००/-, माहे जुले ते सप्टेंबर या 
०३ महिन्यांसाठी प्रत्येकी रु.१०,०००/- दरमहा निवृत्तीवेतनासाठी असे एकूण रु.४,२०,०००/-, माहे ऑक्टोबर, २०२१ 
या ०१ महिन्यासाठी प्रत्येकी रु.१०,०००/- दरमहा निवृत्तीवेतनासाठी असे एकूण रु.१,४०,०००/- इतके अनुदान, 
अनुक्रमे संदर्भ wy येथील दि.२९.०४.२०२१, संदर्भ क्र.५ येथील दि.१०.०६.२०२१ व संदर्भ क्र.६ येथील 
दि.०२.०८.२०२१ तसेच संदर्भ H.9 येथील दि.१४.१०.२०२१ च्या परिपत्रकांन्वये पुढील परिच्छेद क्र.२ खालील 
तक्त्यातील रकाना क्र.४ मध्ये नमूद केल्यानुसार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या वारसांना 
निवृत्तीवेतन व प्रवास भत्ता अदा करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरित केलेले आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८१९/प्र.क्र.२३/२०२१/३६ 


२. वित्त विभागाने संदर्भाधीन अनु.क्र.३ येथील नमूद दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मूळ 
तरतुदीच्या ७५ टक्के इतकी तरतूद उपलब्ध करुन दिलेली आहे. त्यामुळे सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षातील माहे 
नोव्हेंबर-डिसेंबर, २०२१ या ०२ महिन्याच्या निवृत्तीवेतनाचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व 
संनियंत्रण प्रणालीद्वारे (बीम्स) एकूण रु.३,३०,७५०/- इतके उपलब्ध अनुदान विचारात घेता, या योजनेअंतर्गत एकूण 
१४ लाभार्थ्यांना दरमहा रु.१०,०००/- प्रत्येकी प्रमाणे माहे नोव्हेंबर- डिसेंबर, २०२१ या ०२ महिन्याचे निवृत्तीवेतन अदा 
करण्यासाठी एकूण रु.२,८०,०००/- (रुपये दोन लाख ऐंशी हजार फक्त) चे अनुदान संबधित जिल्हाधिकारी यांना 
पुढील तक्त्यातील रकाना क्र.५ मध्ये नमूद केल्यानुसार वितरीत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | जिल्हाधिकारी | सन २०२१- । एप्रिल ते ऑक्टोबर, २०२१ निवृत्तीवेतन एकूण 
कार्यालयाचे २०२२ या ७ महिन्यांसाठी (दरमहा रु.१०,०००/- वितरीत 
नाव एकूण मंजूर | निवृत्तीवेतन व प्रवासभत्ता | प्रत्येकी प्रमाणे) नोव्हेंबर- अनुदान 
(लाभार्थ्यांची | अर्थसंकल्पीय करीता वितरीत केळेले डिसेंबर या ०२ महिन्यासाठी 
संख्या) अनुदान एकूण अनुदान वितरीत अनुदान 
(रुपये) (रुपये) (रुपये) (रुपये) 
हि. २ ३ 1 छे] ५ & 
fare मुंबई शहर (3) ३,७६,५०० २,११,५०० ६०,००० | २,७१,५०० 
२ | कोल्हापूर (९) ११,२९,५०० ६,३४,५०० १,८०,००० | ८,१४,५०० 
3 पुणे (१) १,२५,५०० ७०,५०० २०,००० ९०,५०० 
6 रत्नागिरी (१) १,२५,५०० (90,400 20,000 ९०,५०० 
एकूण अनुदान १७,५७,००० ९,८७,००० २,८०,००० | १२, ६७,००० 


३. सदर लेखानुदान पुढील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे:- 
१) माहे नोव्हेंबर- डिसेंबर, २०२१ या ०२ महिन्यांचा खर्च संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी, त्यांना वितरीत केलेल्या 
तरतुदीइतक्या मर्यादेत ठेवावा. 


२) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उक्त बाबीवर होणाऱ्या खर्चाची वेगळी नोंद ठेवून महालेखापाल 
कार्यालयामधील खर्चाच्या नोंदीशी ताळमेळ घालून त्याचे विवरणपत्र सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन-२५ 
व वित्त विभाग यांच्याकडे विहित मुदतीत पाठवावे व त्याची प्रत या कार्यासनासदेखील पाठवावी. कुठल्याही 
परिस्थितीत “२२३५२४९३” या लेखाश्रीर्षाखालीच या रकमा खर्ची पडत असल्याची व त्याबाबत खर्चमेळाद्वारे 
खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


४. हे परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक, क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.८९/२५, दि.०८.०४.२०२१ व 
दि.२४.०६.२०२१ व वित्त विभागाचे परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१, 
दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ मधील सूचना विचारात घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८१९/प्र.क्र.२३/२०२१/३६ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१११०९१६४७५२८१०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
LA L | ग N A M D E O Ou cok cornet क eee 


je=40003 jarashtra, 
2.5.4.20=49d0b6bfb0d78bba142b040bbfdeeS34c7aa6db30b0e4d3a918fd1d910da 
5९ i=" EA) 


SADAFULE eee 


(ल. ना. सदाफुले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी रवाना :- 


4; 
2. 
3. 
8. 
ष्‌. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

संचालक, SA व कोषागारे (संगणक शाखा), मुंबई. 

प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, लेखा व कोषागरे, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा, जुने जकात गृह, फोर्ट, मुंबई. 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 


८. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ यांना असे कळविण्यात येते की, 


र. 


qo. 
99. 


१२ 
१३ 


त्यांना आवश्‍यक असलेले अनुदान जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्याकडून मागविण्यात यावे. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 

. सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई. 

, निवड नस्ती (कार्या.३६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


